सोलापूर जिल्ह्यातील सांगोले तालुक्यातील इतर 
जिल्हा मार्ग व ग्रामीण मार्ग रस्त्यांची प्रमुख जिल्हा 
मार्ग म्हणून दर्जोन्नती करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१९/प्र.क्र.३२/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक- ०५ मार्च, २०१९ 


पहावे :- १) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे यांचे पत्र 
जा. क्र./मुअ(पुणे)/का-२/रेशा/१३/२६५/२०१९. दि.१३/०१/२०१९. 


प्रस्तावना :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे यांनी संदर्भाधिन पत्रान्वये सोलापूर 
जिल्ह्यातील सांगोळे तालुक्यातील इतर जिल्हा मार्ग व ग्रामीण मार्ग रस्त्यांची प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून 
SHAT करणेबाबत प्रस्ताव शासनास सादर केलेला आहे. तसेच जिल्हा परिषद, सोलापूर यांनी सदर रस्ते 
दर्जोन्नत करणेबाबत मागणी केलेली आहे. 


सदर रस्त्यांवरील वाहतुक वर्दळ व गावांची संख्या, लोकसंख्या, रस्त्यांचा होणारा वापर तसेच 
जिल्हा परिषद, सोलापूर यांचा ठराव विचारात घेता सदर रस्ते प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करण्याचे 
शासनाच्या विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे यांचा प्रस्ताव व जिल्हा परिषद, 
सोलापूर यांचा ठराव विचारात घेऊन सोलापूर जिल्ह्यातील खालील रस्ते दर्जोन्नत करण्यात येत आहेत. 


अ. । प्रस्तावित रस्त्याचे रस्त्याचा | साखळी क्रमांक | दर्जोन्नत दर्जोन्नती 
क्र. नांव क्रमांक करावयाची नंतरचा 
एकूण क्रमांक 
लांबी 
(कि.मी. 
| . | बेनूर जुनोनी गौडवाडी | इ.जि.मा. | ०/०० ते २/०० | १०.४०० । प्रमुख जिल्हा 
ते इजिमा १३९ जि.हद्द ९६ कि.मी मार्ग-१९४ 
रस्ता. ग्रा.मा. ६४ | ०/०० ते ५/४० 
ग्रा.मा. २३७ | ०/०० ते ३/०० 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१९/प्र.क्र.३२/नियोजन-२ 


२. | प्रजि.मा. 922 4 UAT. २१६ | 0/00 ते 3/00 | १५.०० प्रमुख जिल्हा 
एखतपूर ते गोडसे कि.मी मार्ग-१९५ 
वस्ती- वासूद- 
अकोला- रा.मा. १२५ | ग्रा.मा. १२३ | ०/०० ते १२/०० 
रस्ता. 

३. | वाढेगाव कडलास इ.जि.मा. | ०/०० ते १४/०० | ३४.२०० । प्रमुख जिल्हा 
निजामपूर राजुरी ५५ कि.मी मार्ग-१९६ 
उदनवाडी पाचेगाव खु | ग्रा.मा. ५६ | ०/०० ते ५/०० 
सोमेवाडी शेटफळ UAT. ५८ | ०/०० ते ४/०० 
(जिल्हा हद्द) रस्ता. 

ग्रा.मा. ८२ | ०/०० ते २/२०० 
इ.जि.मा. | ०/०० ते ९/०० 
९७ 

४. बलवडीते ग्रा.मा.४१ | ०/०० ते १०/०० | १०.०० प्रमुख जिल्हा 
लिगाडेवाडी रस्ता. कि.मी मार्ग-१९७ 

५. | घेरडी ते नराळे रस्ता. | ग्रा.मा. १९० | ०/०० ते १३/०० | १३.०० प्रमुख जिल्हा 

कि.मी मार्ग-१९८ 
एकूण ९२.६० 
कि.मी. 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


परिणामी, रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ मधील सोलापूर जिल्ह्यातील प्रमुख जिल्हा मार्ग 
दर्जाच्या रस्त्यांच्या एकूण लांबीत ८२.६०० ने वाढ होवून एकूण लांबी (४०८६.०७ +22.g00) म्हणजेच 
४१६८.६७० किमी इतकी तसेच ग्रामीण मार्ग रस्त्यांच्या एकूण लांबीत ५७.६० कि.मी. ने घट होवून एकूण 
लांबी (9003.23 - ५७.६००) म्हणजेच ६९१६.२३ कि. मी. इतकी होईल. तसेच इतर जिल्हा मार्गाची एकूण 
लांबी २५.०० कि.मी. ने घट होऊन एकूण लांबी (२०४९.६१- २५.००) म्हणजेच २०२५.६१ इतकी होईल. 


हा शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आलेला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०१९०३०५१७३६१११८१८ असा आहे. हा आदेठा 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


१) विभागीय आयुक्त, पुणे. 


Digitally signed by Swaroop Tukaram Raipure 
DN: c=IN, ent Of Maharashtra, ou=Public 
1ostalCode=400032, 


Works De| 
st=f 


tra, 
-2923930fb1a491b85ab7752c1dc4f2e3b8db33e 


Swaroop a 
. 2a8a322ed2dcfb496a3a97 175, 
Number=427875b948dcfc3f94a33993f9f923cb42f6 
Tukaram Raipure क 
Date: 2019.03.05 17:37:58 +05'30" 


(स्वरूप रायपुरे) 
उप अभियंता तथा कार्यासन अधिकारी, 
महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१९/प्र.क्र.३२/नियोजन-२ 


२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार 
रस्ते विकास योजना 2009-2029 च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन 
जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाळ शासनास सादर 
करावा) 

३) जिल्हाधिकारी, सोलापूर. 

४) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, सोलापूर. 

५) अधिक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, सोलापूर (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते विकास 
योजना 2009-2029 च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या 
संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा.) 

) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, सोलापूर. 
) संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 

८) रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 
) 


G ८:८४ 


निवडनस्ती. 


८“? 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


